स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २० व २० पेक्षा 
कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत सेवा 
निवृत्त शिक्षक / डीएड, बीएड अर्हता 
धारक उमेदवार निव्वळ कंत्राटी तत्वावर 
नियुक्‍त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२४/प्र.क्र.६६६ /टिएनटि-१ 
चौथा मजला, विस्तार इमारत 
हुतात्मा राजगुरु चौक मादाम कामा मार्ग,मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: ०५ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा:- १) शासन पत्र क्र.संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३६२/टिएनटि-१, दि.०७.०७.२०२३. 
2) शासन निर्णय क्र.एसएसएन २०१५/(प्र.क्र.१६/१५)/टीएनटी-२, दि.१५.०३.२०२४. 
३) शासन पत्र क्र. संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.४१४/टिएनटि-१, दि.१५.०७.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ अनुसार जिल्हा परिषदेच्या २० पेक्षा 
कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये नियुक्‍त करावयाच्या दोन शिक्षकांपैकी एक शिक्षक हा सेवा निवृत्त 
शिक्षकांमधून नियुक्त करावयाची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार कमी पटसंख्या असलेल्या सर्वच 
शाळांना सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध होतील असे नाही. अशा ठिकाणी सदर पद रिक्त राहील्याने विद्यार्थ्यांचे 
नुकसान होणार आहे. राज्यात डीएड व बीएड अर्हता धारक पात्र बेरोजगार उमेदवारांची संख्या मोठ्या 
प्रमाणात आहे. यास्तव त्यांना देखील अशा ठिकाणी संधी दिल्यास शिक्षकांचे पद रिक्‍त न राहता विद्यार्थ्यांचे 
शैक्षणिक नुकसान होणार नाही. यास्तव २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षक वा 
डीएड बीएड अर्हता धारक पात्र उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २० व २० पेक्षा कमी पटंसख्या असलेल्या शाळांमध्ये मंजूर करण्यात 
आलेल्या दोन शिक्षकांपैकी एक सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डीएड, बीएड अर्हताधारक बेरोजगार शिक्षकांची 
नियुक्‍ती करण्यात यावी. याबाबतच्या सर्वसाधारण तरतूदी पुढीलप्रमाणे विहीत करण्यात येत आहेत:- 


अ) सेवानिवृत्त शिक्षक:- 

१) सदर नियुक्तीसाठी कमाल वयोमर्यादा ७० वर्ष राहील. 

२) राज्यातील मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थेतून नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्त झालेला शिक्षक 
असावा. 

3) करार पध्दतीने नियुक्‍त करावयाच्या सेवानिवृत्त शिक्षकाविरुध्द कोणत्याही प्रकारची चौकशी 

प्रलंबित अथवा प्रस्तावित नसावी किंवा अशा चौकशी प्रकरणी कोणतीही शिक्षा झालेली नसावी. 

४) सेवानिवृत्त शिक्षकाने त्याळा ज्या गटासाठी नियुक्‍त करावयाचे आहे, त्या गटासाठी त्याने 
त्याच्या सेवाकाळात अध्यापनाचे काम केलेले असावे. 

५) सुरुवातीचा नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी राहील. त्यानंतर गुणवत्ता व 
योग्यतेच्या आधारावर आवऱ्यतेनुसार सदर नियुक्तीचे वाढीव कालावधीकरीता दरवर्षी 
नुतनीकरण करता येईल. मात्र हा एकूण कालावधी जास्तीत जास्त ३ वर्ष किंवा त्या व्यक्‍तीच्या 
वयाच्या ७० वर्षापर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तो राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२४/प्र.क्र.६६६ /टिएनटि-१ 


६) करार पध्दतीने नियुक्‍त करावयाचा सेवानिवृत्त शिक्षक हा शारीरिक, मानसिक व आरोग्याच्या 
दृष्टीने सक्षम असावा. 


ब) डी.एड / बीएड अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवार:- 


१. सदर नियुक्तीसाठी शासन नियमानुसार किमान व कमाल वयोमर्यादा लागू राहील. 


२. डी.एड व बीएड अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवारांना करार पध्दतीने कंत्राटी तत्वावर नियुक्‍ती 
देण्यात आल्यामुळे संबंधितास शासनाच्या कोणत्याही संवर्गात सेवा समावेशनाचे/ सामावून घेण्याचे व 
नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ मिळण्याचा अधिकार/ हक्क नसेल. 


3. सुरुवातीला नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी असेल. परंतु त्यानंतर गुणवत्ता व 
योग्यतेच्या आधारावर आवश्‍यकतेनुसार सदर नियुक्तीचे वाढीव कालावधीकरीता दरवर्षी नुतनीकरण 
करता येईल. 


क) सर्वसाधारण तरतूदी पुढीलप्रमाणे :- 
१) मानधन रु.१५,०००/- प्रतीमाह (कोणत्याही इतर लाभाव्यतिरीक्त) 
२) एकूण १२ रजा देय (एकूण देय रजेपेक्षा जास्त रजा ह्या विनावेतन असतील). 


३) कोणतेही प्रशासकीय अधिकार नसतील. 


४ जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरीत करणे आवश्‍यक 
राहील. 

५) बंधपत्र/हमीपत्र: नियुक्तीच्या काळावधीत करार पध्दतीने शिक्षकीय पदाचे विहीत काम पूर्ण 
करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्‍तीची राहील, या आड्ायाचे बंधपत्र/हमीपत्र घेण्यात यावे. 
बंधपत्र/हमीपत्रामध्ये करार पध्दतीने नियुक्‍ती देताना शासनाने विहित केलेल्या अटी व शर्ती, विभागाने 
निश्चित केलेल्या अतिरिक्‍त अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबतचा तसेच करार पध्दतीने नियुक्‍त करण्यात 
आलेल्या व्यक्तींकडून नियमित सेवेत घेण्याबाबत अथवा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करण्यात 
येणार नाही व सक्षम प्राधिकारी यांनी fears परिस्थितीमध्ये कोणत्याही वेळी करारनाम्यामध्ये उल्लेखित 
कालावधी संपण्यापूर्वी करार पध्दतीवरील सेवा समाप्त केल्यास त्यास हरकत/आक्षेप राहणार नाही, 
याचा देखील उल्लेख करण्यात यावा. 


६) अध्यापनाचे तास इतर नियमित शिक्षकांप्रमाणे असतील. 

७) प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद यांनी पात्र व इच्छुक उमेदवारांमधून आवेदनपत्र मागवून नियुक्‍ती आदेशा द्यावेत. 

८) सदर प्रक्रियेसंदर्भात आवश्‍यकता असल्यास आयुक्त (शिक्षण) यांनी अतिरिक्‍त सूचना निर्गमित 
कराव्यात. 

९) नियुक्तीसाठी सक्षम प्राधिकारी यांना विशेष परिस्थीतीसाठी कोणत्याही वेळी अशा करार 
पध्दतीवरील सेवा समाप्त करण्याचे अधिकार राहतील. 

qo) करार पध्दतीने नियुक्त करावयाचा शिक्षक शारीरिक, मानसिक व आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम 
नसल्याचे व प्रस्तावित सेवेसाठी त्याच्याकडे आवश्‍यक क्षमता नसल्याचे निदर्डानास आल्यास 
त्यांची कंत्राटी सेवा समाप्त करण्यात यावी. 

११) करार पध्दतीने नियुक्‍त करण्यात आलेल्या व्यक्‍तींनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या कागदपत्रे/माहिती व 
आधारसामुग्रीबाबत गोपनीयता पाळणे आवश्‍यक राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२४/प्र.क्र.६६६ /टिएनटि-१ 


१२) करार पध्दतीने नियुक्‍त करण्यात आलेल्या व्यक्‍तींना त्यांच्यावर सोपविलेले कामकाज निश्चित 
केलेल्या कालावधीत पूर्ण करणे आवऱ्यक राहील. त्यांच्या कामकाजाबाबत नियुक्तीसाठी सक्षम 
असलेले प्राधिकारी वेळोवेळी आढावा घेऊन कामाचे मुल्यमापन करतील. सदर मूल्यमापनात 
कंत्राटी शिक्षकाचे काम समाधानकारक नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची कंत्राटी तत्वावरील 
सेवा समाप्त करण्यात येईल. 

) शाळेची पटसंख्या २० पेक्षा जास्त झाल्यास कंत्राटी तत्वावर नियुक्‍त करण्यात आलेले सेवानिवृत्त 
शिक्षक व डी.एड व बीएड अर्हताधारक कंत्राटी शिक्षकाची सेवा नियमित शिक्षकाची नियुक्‍ती 
होईपर्यंत सुरु राहील. नियमित शिक्षकांची नियुक्‍ती झाल्यानंतर कंत्राटी शिक्षकाची सेवा संपृष्टात 
येईल.. 

१४) करार पध्दतीने नियुक्‍त करण्यात आलेली व्यक्‍ती, सोपविलेली सेवा पार पाडण्याच्या कामात 
व्यत्यय निर्माण होईल, अशा कोणत्याही व्यावसायिक कामात गुंतलेली नसावी. 

१५) करार पध्दतीने नियुक्‍त करण्यात आलेल्या व्यक्‍तीने गुंतलेले हितसंबंध जाहीर करणे आवऱ्‌यक 
राहील. 


१६) ज्या २० व २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्यरत दोन नियमित 
शिक्षकांपैकी एका शिक्षकाची प्राथम्याने जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळेत GIGI बदली 
करण्यात यावी. यामध्ये दोन्ही नियमित शिक्षकांची इच्छूकता घेण्यात यावी. जर दोन्ही शिक्षक 
बदलीने जाण्यास इच्छूक असतील तर सेवाज्येष्ठ शिक्षकास प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच दोन्ही 
नियमित शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छूक नसल्यास सेवा कनिष्ठ शिक्षकाची बदली करण्यात यावी. 
तथापि, कंत्राटी शिक्षक मिळेपर्यंत नियमित शिक्षकाची बदली करण्यात येऊ नये. 

१७) कंत्राटी तत्वावर नियुक्‍त झालेल्या अशा शिक्षकांवर लगतचे नियंत्रण केंद्रप्रमुखांचे असेल. 
त्यानंतर गट शिक्षण अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचे नियंत्रण असेल. 


१८) संदर्भीय शासन पत्र दि.०७.०७.२०२३ व शासन पत्र दि.१५.०७.२०२४ अनुसार दिलेल्या 
मार्गदर्शक सूचना यापुढे २० पेक्षा जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळांना लागू राहतील. तसेच यानुसार 
देण्यात येणारे मानधन सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून रु. १५,०००/- एवढे राहील. 
१९) सदर बाबींवर होणारा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
२०) सदर शासन निर्णयातील तरतूदी केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना लागू राहतील 

02, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०५१८१४०५७५२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने 


Digitally signed by TUSHAR VASANT MAHAJAN 


=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
A.20=19¢6c23f510a80926e9b7ee5db235979452f3f9e89181 186 
34069a6cc7a22b9f, postalCode=400032, Mahi 


M A H AJ A N rialNumb: 1A39CEF3C157B9EE6A2ABE5779ACF233682613F7B 
9C335D6BF4877267695CECA, cn=TUSHAR VASANT MAHAJAN, 
Date: 2024.09.05 18:15:35 +05'30' 
(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


न्न 


मा. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. सभापती/ उपसभापती महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


AD 


AN 
Nel ee आ 


oC 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०२४/प्र.क्र.६६६ /टिएनटि-१ 


मा मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री, शालेय शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. मंत्री, ग्रामविकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य (सर्व) 
१०) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
११) मा.प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) मा.प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१४) सर्व विभागीय आयुक्‍त. 
१५) सर्व जिल्हाधिकारी. 
१६) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे. 
१७ संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


GM 2८. 
Sey Ra eo वयक 


aon 


१८) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक. 

१९) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

२०) सर्व आयुक्‍त, महानगरपालिका 

२१) सर्व मुख्याधिकारी, नगर पालिका, 

२२) सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) जिल्हा परिषद. 

२३) शिक्षण निरीक्षक/प्रशासन अधिकारी, सर्व महानगरपालळिका/नगरपालिका 
२४) निवडनस्ती- टिएनटि-१. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


